प्रधानलेखाशीर्ष २२३५, स्वातंत्र्य सैनिक व 
त्यांच्यावर अवलंबून असलेल्या व्यक्‍ती, 
इत्यादींना निवृत्तीवेतन, ( 22340094 ) या 
खालील सन २०२३-२४ च्या अर्थसंकल्पीय 
अनुदानाचे वितरण. 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : बियुडी-१४२३/प्र.क्र.9६/स्वासैक.१ 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२, 
दिनांक : १७ एप्रिल, 2023 


प्रस्तावना :- 

मागणी क्रमांक ए-५, प्रधानलेखाशीर्ष २२३५, स्वातंत्र्य सैनिक व त्यांच्यावर अवलंबून 
असलेल्या व्यक्‍ती, इत्यादींना निवृत्तीवेतन (अनिवार्य), ०४ - निवृत्तीवेतनविषयक खर्च (२२३५ ००१५) 
या खाली रु.१५४,२४,३५,०००/- (रुपये VHal चोपन्न कोटी चोवीस लाख पत्तीस हजार फक्त) इतकी 
अर्थसंकल्पीय तरतूद मंजूर आहे. सदर अर्थसंकल्पीय मंजूर तरतूदीपैकी १०% म्हणजेच 
रु. १५,४२,४३,५००/- (रुपये पंधरा कोटी बेचाळी लाख त्रेचाळीस हजार Waal फक्त) इतका निधी 
अर्थसंकल्पीय अंदाज, वितरण व संनियंत्रण प्रणालीव्दारे (बीम्स) वर प्रत्यक्ष प्राप्त झालेला आहे. 

त्यानुसार स्वातंत्र्य सैनिक निवृत्तीवेतन विषयीचा खर्च (प्रतीमाह रु.२०,००० याप्रमाणे ) 
भागविण्यासाठी मंजूर तरतूदीपैकी माहे एप्रिल, २०२३ करीता आवश्‍यक इतका निधी संबंधीत 
जिल्हाधिकारी यांच्या स्वाधीन करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन आहे. 
शासन निर्णय :- 

सन २०२३-२४ या वित्तीय वर्षाकरीता, प्रधानलेखाशीर्ष २२३५, स्वातंत्र्य सैनिक व त्यांच्यावर 
अवलंबून असलेल्या व्यक्‍ती, इत्यादींना निवृत्तीवेतन (अनिवार्य), (२२३५ ००१५) या खालील 
रु. १५४,२४,३५,०००/- ( रुपये एकशे चोपन्न कोटी चोवीस ळाख पस्तीस हजार फक्‍त ) इतकी 
अर्थसंकल्पीय तरतूद मंजूर आहे. सदर अर्थसंकल्पीय मंजूर तरतूदीपैकी रु. १०,८१,२०,०००/- ( 
रुपये दहा कोटी एक्याऐंशी लाख वीस हजार फक्त) इतका निधी माहे (एप्रिल, २०२३) स्वातंत्र्य सैनिक 
निवृत्तीवेतनावरील खर्च भागविण्यासाठी संबंधित जिल्हाधिकारी यांना शासन निर्णयासोबत 
जोडलेल्या विवरणपत्र “अ” मध्ये त्यांच्या जिल्हयांच्या नावासमोर दर्शाविलेल्याप्रमाणे वितरीत 
करण्यात येत आहे. 
२. जिल्हाधिकारी यांना वितरीत केलेल्या निधीतून खर्च केलेल्या अनुदानाच्या रकमांचा ताळमेळ 
महालेखापाल-१, मुंबई/महाळेखापाल-२ नागपूर यांचेकडे विहित काळावधीत करुन खर्चमेळाचा 
मासिक अहवाल शासनास नियमितपणे सादर करावा. याप्रकरणी झासन परिपत्रक क्रमांक खर्चमेळ- 
२०११/ प्र.क्र.१३९/ २०११/स्वासैक-१, दिनांक १६/०८/२०११ नुसार कार्यवाही करावी. 


शासन निर्णय क्रमांकः बियुडी-१४२३/प्र.क्र.७६/स्वासैक.१ 


३.  याप्रित्यर्थचा चाळू आर्थिक वर्षातील खर्च मागणी क्र. ए-५, २२३५, सामाजिक सुरक्षा व 
कल्याण, ६०, इतर सामाजिक सुरक्षा व कल्याण कार्यक्रम, १०२, सामाजिक सुरक्षा योजनेखाळील 
निवृत्तीवेतने, (००) (०१) स्वातंत्र्य सैनिक व त्यांच्यावर अवलंबून असलेल्या व्यक्‍ती, इत्यादींना 
निवृत्तीवेतन (२२३५ ००१५) (अनिवार्य), ०४ - निवृत्तीवेतनविषयक खर्च या लेखाशीर्षाखाळीलळ सन 
२०२३-२४ या वित्तीय वर्षाच्या मंजूर अर्थसंकल्पीय तरतुदीतून भागविण्यात यावा आणि त्याच 
लेखाशीर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा. तसेच खर्च झालेल्या रक्कमेचे उपयोगिता प्रमाणपत्र 
शासनास वेळोवेळी सादर करावे. 

४. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www. Maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक क्र.२०२३०४१७१५४९१८६४०७ असा आहे. हा शासन 
निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by ASMITA VIJAY 
EKAR 


AS M | TA V | J AY pate = ASMITA VIJAY JAWDEKAR, C = 


(अस्मिता जावडेकर) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१. मा.राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, मुंबई, 
२. मा. सभापती, महाराष्ट्र विधानपरिषद यांचे सचिव, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 
३. मा. अध्यक्ष, महाराष्ट्र विधानसभा यांचे सचिव, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 
४. मा. उपसभापती, महाराष्ट्र विधानपरिषद यांचे सचिव, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 
५. मा. उपाध्यक्ष, महाराष्ट्र विधानसभा यांचे सचिव, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 
६. मा.मुख्यमंत्र्याचे प्रधान सचिव, मंत्राळय, मुंबई-३२, 
७. मा. उपमुख्यमंत्र्याचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२, 
८. सर्व संबंधित मा.मंत्री / मा.राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, 
९. मा. विरोधी पक्षनेता, विधानपरिषद/विधानसभा यांचे सचिव, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 
१०.मा. मुख्य सचिव यांचे वरिष्ठ स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई-३२, 
११.मा.अपर मुख्य सचिव (वि.चौ.अ.१) यांचे वरिष्ठ स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई-३२, 
१४. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता ) महाराष्ट्र १, मुंबई / नागपूर 
१५. महालेखापाल (लेखापरिक्षा), महाराष्ट्र १, मुंबई / नागपूर 
१६. मा.सर्व जिल्हाधिकारी, महाराष्ट्र 
१७. मा.सह सचिव (स्वा.सै.क.१), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१७. निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई 
२०. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी, महाराष्ट्र 
२१. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 
२२. सामान्य प्रशासन विभाग, कार्यासन - २५, मंत्रायल, मुंबई 
२३. मा.कक्ष अधिकारी, वित्त विभाग, ( अर्थसंकल्प १४/ व्यय-४) मंत्रालय, मुंबई 
२४. निवडनस्ती (स्वा.सै.क.१) 


— 


ae 


पृष्ठ 3 पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः बियुडी-१४२३/प्र.क्र.9७६/स्वासैक.१ 


शासन निर्णय क्रमांक : बियुडी-१४२२३/प्र.क्र.७६/स्वासैक-१, दि. १७ एप्रिल, २०२३ सोबतचे 


JAWDEKAR 
(अस्मिता जावडेकर ) 


विवरणपत्र "अ' 
अ.क्र. | जिल्हयाचे नाव । स्वातंत्र्य सैनिक संख्या माहे ( एप्रिल, २०२३) करिता निधी वितरण (रु.) 
१ मुंबई शहर ५९ ११,८०,०००/- 
२ मुंबई उपनगर २४० ४८,००,०००/- 
3 ठाणे ११9 २,२०,०००/- 
8 पालघर १६ ३,२०,०००/- 
& रायगड ४५ ९,००,०००/- 
६ रत्नागिरी 93 2,§0,000/- 
9 Ry 44 3,00,000/- 
नाशिक १४० 2¢,00,000/- 
जळगाव १२९ २७,८०,०००/- 
१० धुळे ८० १६,००,०००/- 
११ नंदुरबार ४ ८०,०००/- 
१२ अहमदनगर १६६ ३२,८०,०००/- 
93 पुणे ४६० ९२,००,०००/- 
qe सातारा २८६ ५७,२०,०००/- 
१५ सांगली २७९ ५५,८०,०००/- 
१६ सोलापूर १८३ ३६,६०,०००/- 
१७ कोल्हापूर १८८ ३७,६०,०००/- 
१८ औरंगाबाद २२८ ४५,६०,०००/- 
१९ जालना १९५ ३९,००,०००/- 
ne बीड ६३९ १,२७,८०,०००/- 
२१ | नांदेड | ३२० ६४,००,०००/- 
२२ हिंगोली १३२ २६,४०,०००/- 
23 परभणी ८० १६,००,०००/- 
२5 लातूर ३५९ ७१,८०,०००/- 
२५ उस्मानाबाद GOS 9,98,¢0,000/- 
२६ अमरावती ४९ ९,८०,०००/- 
२७ बुलढाणा १९ ३,८०,०००/- 
२८ यवतमाळ ३ ६०,०००/- 
२९ अकोला ६० १२,००,०००/- 
30 वाशिम 8 9,¢0,000/- 
349 नागपूर ३२० ६४,००,०००/- 
32 वर्धा ३५ ७,००,०००/- 
33 भंडारा २२ ४,४०,०००/- 
38 Mea he} 3,00,000/- 
34 चंद्रपूर २५ ५,००,०००/- 
एकुण ५४०६ १०,८१,२०,०००/- 
ASMITA VIJAY 10 0100011 न 


OU = GENERAL ADMINISTRATION DEPARTMENT 
Date: 2023.04.17 15:56:01 +05'30" 


कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


